423 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च ३०, २००७ ATT ९, शके १९२९ [भाग चार-ब 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २००७. 


अधिसूचना 

मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. १९०७/सोआर-५/२/इएक्ससी-३.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की, महाराष्ट्र 
पेय मद्य (करकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण ) नियम, १९९६ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी * 
खालील नियम ताबडतोब अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई . 
पंचवीस) चे कलम १४३ च्या उप कलम ३ च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम पूर्वी प्रसिध्द न करता 
ते करण्यात यावेत. 

आता,त्याअर्थी, मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई-२५ ) च्या मधील कलम १४३ च्या 
उपकलम (२) च्या खंड (ह-१) मधील (२) सहकलम ५९३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र पेय मद्य( किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९९६ मध्ये 
दि. १ एप्रिल २००७ पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ते असे :--- 

१. या नियमांना महाराष्ट्र पेय मद्य( किरकोळ विक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) (सुधारणा) नियम, २००७ 
असे संबोधण्यात यावे. 

२. महाराष्ट्रपेय मद्य (किरकोळविक्रीची कमाल किंमत निर्धारण) नियम, १९९६ मधील नियम ५ मधील,--- 

(१) उप नियम (अ) मध्ये.--- 

(अ) खंड (दोन) मधील अक्षरे,अंक आणि कंस “ रुपये ८८ ( रुपये agate फक्त) '', असा 
जेथे जेथे उल्लेख आहे त्या त्या ठिकाणी अक्षरे, अंक व कंस यासाठी “ रुपये ९२( रुपये ब्यांण्णव 
फक्त) ” असे बदलण्यात यावे. 

उदाहरणार्थ मध्ये,-- 

(एक) नोंद १ मध्ये “ रुपये (१०० ५ ४ = Yoot(Roo-RE=BY) ३४ X ४१३६) म्हणजे 

रु. ५३६ "या अक्षरे, कंस,अंक आणि चिन्हांऐवजी “ रुपये [(Roo x w= Woot (१००-६९-३१) X 

४ १२४) ] म्हणजे रुपये ५२४ " हो अक्षरे, कंस, अंक आणि चिन्हे वाचावीत, 

(दोन) नोंद २ मध्ये “ रुपये ( २० ५ ४८० (२० - १५.८४3४.१६) WGK VF RELAY” 

म्हणजे रु. ९६.६४ ” या अक्षरे, कंस,अंक आणि चिन्हांऐवजी * रुपये [ (Ro x ४ = ८०॥(२० 

१६.५६३.४४) ३.४४ XW = 83.08) ] म्हणजे रु. ९३.७६ " ही अक्षरे,कंस, अंक आणि चिन्हे 

वाचावीत. 

(२) उपनियम (ब) मधील खंड (i) (11 ) मध्ये अक्षरे,अंक आणि कंसामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी 

“रुपये ८८ (रुपये अठ्ठयाऐंशी Gat)” असा उल्लेख आहे त्या त्या ठिकाणी “ रुपये ९२.(रुपये 

ब्याण्णव फक्त ) ” असे बदलण्यात यावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च ३०, २००७ /चैत्र ९, शके १९२९ प्श्ड 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th March 2007. 
NOTIFICATION 
Tue Bompay Prourpirion Act, 1949. 

No. BPA-1107/CR-5/2/EXC-3.- Whereas the Government of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Maharashtra Potable 
Liquor (Fixation of Maximum Retail Prices) Rules, 1996 should be brought 
into force with effect from 1st April 2007, and therefore, the rules should 
be made without previous publication as provided by the proviso to 
sub-section (3) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXV of 1949). 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (77) of 
clause (hl) of sub-section (2) of section 143 read with section 53 of the 
Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby pleased 
to make the following rules, with effect from the 1st April 2007, further to 
amend the Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum Retail. 
Prices) Rules, 1996 as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Potable Liquor (Fixation 
of Maximum Retail Prices) ( Amendment) Rules, 2007. 
2. In rule5 ofthe Maharashtra Potable Liquor (Fixation of Maximum 
Retail Prices) Rules, 1996,— 
(1) in sub-rule (A),— 

(a) in clause (ii), for the words, figures and brackets “Rs.88 (Rupees 
eighty eight only)”, wherever they occur, the words, figures and 
brackets “Rs.92 (Rupees Ninety Two only)” shall be substituted, 

(b) in the Examples,- 

(i) in entry 1, for the words, brackets, figures and signs 

“Rs, (100 X 4 = 400 + (100 — 66 = 34) 34 X 4 =136) ie. Rs. 536” the 

words, brackets, figures and signs “ Rs.{(100 X 4 = 400) + (100 — 69 

= 31) X 4 = 124)] i.e. Rs. 524” shall be substituted; 


(ii) in entry 2, for the words, brackets, figures and signs 
“Rs, (20X 4 = 80 + (20- 15.84 = 4.16) 4.16 X 4- 16.64) ie. 
Rs. 96.64 ” the words, brackets, figures and signs “ Rs. [(20X 4 = 80) 
+ (20 -16.56 = 3.44) X 4 = 13.76) ] i.e. Rs.93.76 ” shall be substituted; 


RK महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ATE ३०, २००७ /चैत्र ९, शके १९२९ [भाग चार-ब 
(2) in sub-rule (B), in clauses (i) and (ii) , for the words, figures and 
brackets “Rs.88 (Rupees eighty eight only)”, wherever they occur, the 


words, figures and brackets “Rs.92 (Rupees ninety two only)” shall be 
substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


